दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, नागपूर यांना 
स्थायी निधी (Corpus Fund) मंजूर करणे निधी (Corpus Fund मंजूर करणे 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. क्षेसांके ७५१६ (११)/प्र.क्र.१५५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. दमप २००६/प्र.क्र. 
१११/सां.का.३, दिनांक २० जून, २००७ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. सांकासं २०११/प्र.क्र. 
१०३/सां.का.४, दिनांक 30 मार्च, २०११ 
३) संचालक, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.दमक्षेसांके/नागपूर/ निधी /६९४/२०२०-२१, दि. २५ नोव्हेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनातर्फे सन १९८६ मध्ये ७ सांस्कृतिक केंद्राची स्थापना करण्यात आळी आहे. 
महाराष्ट्र राज्य हे दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपूर व पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपूर 
या दोन्ही केंद्राचे सदस्य राज्य आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक 
केंद्र, नागपूर या संस्थेस राज्य हिस्सा म्हणून रुपये २.०० कोटी इतका स्थायी निधी देणे आवश्‍यक 
आहे. तदनुसार उपर्निर्दिष्ट क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे रुपये ५०,००,०००/- 
(रुपये पन्नास लाख फक्त) व रुपये ५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लाख फक्त) असा एकूण रुपये 
१,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) इतका स्थायी निधी म्हणून (Corpus Fund) उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. उपर्निदिष्ट क्र. ३ येथील प्राप्त प्रस्तावानुसार दक्षिण मध्य क्षेत्र नागपूर यांना 
उर्वरीत रक्‍्कमेपैकी रु. ५०,००,०००/- इतका स्थायी निधी (Corpus Fund) मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपूर यांना राज्य शासनाचा 
हिस्सा म्हणून रुपये ५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लाख फक्त) इतका स्थायी निधी म्हणून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, SURAT २२०५ कला संस्कृती, (००) १०२ कला व 
संस्कृती यांचे प्रचालन, (०२) (०९) कला व सांस्कृतिक संस्थांना अनुदान, (२२०५ १५३४) ३१ 
सहाय्यक अनुदाने या लेखाशीर्षाखालील सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्षेसांके ७५१६ (११/प्र.क्र.१५५/सां.का.४ 


४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १०७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. 
२७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभाग अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. ५७/१४४३, दिनांक २१/९/२०२० व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८०/२०२०/व्यय 
१५, दिनांक २०/०१/२०२१ अन्वये त्या विभागाच्या मान्यतेने मंजूर करण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० तसेच 
वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे, २०२० मध्ये नमूद केलेल्या 
तरतूदींचे पालन करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


६. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र. क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून विभागास खर्च करण्याच्या 
अधिकारानुसार सदर रक्‍कम मंजूर करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०२०८१२१४०१०९२३ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vilas Ramrao Thorat : 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 
. उपसचिव(सां.का. यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 
५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 
६. संचालक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, 46/9, सिव्हील लाईन्स, नागपूर- ४४०००१ 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. निवडनस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


